स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक (गट-क) (५% कोटा) 
यांना कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) (गट-ब) पदावरील 
पदोन्नतीच्या पदस्थापनेमध्ये अंशत: बदल. 


महाराष्ट्र शासन. 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-पदोन्नर२०२१-/प्र.क्र.२७०/सेवा-३ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२. 
दिनांक : ०३/११/२०२१ 


वाचा :- शासन निर्णय क्र. पदोन्न-२०२१/प्र.क्र.२७०/सेवा-३, दि.०७/१०/२०२१. 


शासन निर्णय :- 


उपरोक्त संदर्भाधिन दि.०७/१०/२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये, स्थापत्य अभियांत्रिकी 


सहायक (गट-क) (५% कोटा) यांना कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) (गट-ब) पदावर पदोन्नती व पदस्थापनेचे 


आदेशा निर्गमित करण्यात आले आहेत. 


२. सदर आदेशातील श्री.महेंद्र अशोक उके यांनी पदस्थापनेत अंशत: बदल करणेबाबत विनंती 


केली होती. सदर विनंतीच्या अनुषंगाने श्री.उके यांच्या पदस्थापनेत खालीलप्रमाणे बदल करुन 


सुधारित पदस्थापना देण्यात येत आहे :- 


अ. कनिष्ठ अभियंत्याचे । दि.०७/१०/२०२१च्या अंशत: बदलानंतरची 
क्र नाव आदेशान्वये केलेली पदस्थापना 
पदस्थापना 
7 १ श्री.महेंद्र अशोक उके | मुख्य अभियंता, मुख्य अभियंता, 

सा.बां.प्रा.विभाग, नागपूर । सा.बां.प्रा.विभाग, नागपूर 
अंतर्गत सा.बां.मंडळ, अंतर्गत सा.बां.मंडळ, नागपूर 
चंद्रपूर अंतर्गत अंतर्गत सा.बां.विभाग क्र.१, 
सा.बां.विभाग क्र.१. नागपूर अंतर्गत 
चंद्रपूर अंतर्गत सा.बां.(इमारत) उपविभाग, 
सा.बां.उपविभाग, जिवती | नागपूर 


३.  श्री.उके यांनी सुधारित पदस्थापनेच्या पदावर तात्काळ रुजू व्हावे. तसेच श्री.उके यांनी 


पदभार स्विकारल्याचा अहवाल मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नागपूर यांनी शासनास तात्काळ 


सादर करावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः पदोन्न-२०२१/प्र.क्र.२७०/सेवा-३ 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्तळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१११०३१६१६५७०५१८ असा आहे. हा आदेशा 


डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 
Digitally signed by Rohini Bhalekar 
Date: 2021.11.03 16:48:14 +05'30' 
(रोहिणी भालेकर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


. महालेखापाल-१/ २ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर, 

. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर, 

. मा. मंत्री (सा.बां.) / मा.राज्यमंत्री (सार्वजनिक बांधकाम) यांचे खाजगी सचिव, 

. अ.मु.स. (सा.बां.विभाग) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
. सचिव (रस्ते) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

. सचिव (बांधकामे) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय, मुंबई, 

. उप सचिव (सं.नि.), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

. कार्यासन आस्था-१, आस्था-३, सा.बां.विभाग,मंत्रालय, मुंबई, 

. कार्यासन सेवा-३ (निवडनस्ती) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्राळय,मुंबई. 


०७८ AV AD OO 


Cc 
ae 


one ७6 & 


पृष्ठ २ पैकी २ 


